RNI No.MAHBIL / 2012 / 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ७ , अंक ५५ ] 


शुक्रवार , ऑक्टोबर २ ९ , २०२१ / कार्तिक ७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ८२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


पाचोरा नगरपरिषद कार्यालय , पाचोरा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 

अधिसूचना 


क्रमांक बांध / १७३७ / सन २०२१ 


पाचोरा शहराची दुसरी सुधारीत + वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग , निर्णय क्रमांक टिपीएस -३५१० / 
२७७२ / प्र.क्र .१८६ / २०११ / नवि - ९ , दिनांक ३ एप्रिल २०१२ अन्वये भागशः तसेच निर्णय क्रमांक टिपीएस -३५१२ / ३०१ ( न ) /प्र.क्र.३२ ( ब ) / २०१३ / 
नवि - ९ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ अंतीम मान्यता मिळाली असून सदर भागशः मंजुर विकास योजना दिनांक १५ मे २०१२ पासून अंमलात आलेली 
आहे . 

नगरपरिषद सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . १ ९ ५ दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये सदर मंजूर विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे किरकोळ बदल करणेचे ठरविले आहे : 

पाचोरा शहराच्या दुसरी सुधारीत + वाढीव हद्दीच्या मंजूर विकास योजनेतील सर्व्हे नंबर २२५/१ , सर्व्हे नंबर २२७ आणि सर्व्हे नंबर २२८ 
एकूण ४.१४ हेक्टर खाजगी मालकीच्या जमिनीपैकी ०.७८ हेक्टर जमिनीवर आरक्षण क्र . २० [ मंजूर डि.पी.रिपोर्ट बुकाप्रमाणे सर्व्हे नंबर २२५ 
पैकी , २२४ पैकी ( गट नं .१६४ पैकी , १६५ पैकी , २० पैकी ) ] नुसार “ कलचरल सेंटर अॅण्ड लायब्ररी ” वापरासाठीचे प्रस्तावित आरक्षण वगळून 
सदर जमिनीचा वापर रहिवास प्रयोजनासाठी करण्याचा इरादा आहे . 

नगरपरिषदेने प्रस्तावित केलेला बदल दर्शविणारा नकाशा म.अध्यक्षांचे सही , शिक्क्यानिशी व दिनांक सहीत नगरपरिषद कार्यालयीन वेळेत 
जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवणेत आला आहे . त्याबाबत कोणास सूचना अथवा आक्षेप घ्यावयाचे असतील त्यांनी ही नोटीस महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र तसेच स्थानिक व जिल्हा पातळीवरील वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याचे आत निम्न स्वाक्षरीकार यांचेकडे लेखी पाठवाव्यात . 
वरील मुदतीमध्ये आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार प्रस्तावित बदल महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यापुर्वी नगरपरिषदेमार्फत करण्यात 
येईल . 


> 


पाचोरा , 


संजय नाथालाल गोहिल , 

अध्यक्ष , 
पाचोरा नगरपरिषद , पाचोरा . 


श्रीमती शोभा भगवान बाविस्कर , 

मुख्याधिकारी , 
पाचोरा नगरपरिषद , पाचोरा . 


दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ . 


भाग दोन - ८२-१ 

( १ ) 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


